राज्यांतर्गत नदीजोड/ प्रवाही वळण 

योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे व त्यासाठी 
प्रवाही वळण योजना तसेच उपसा वळण 
योजनांचे मापदंड तयार करणे ,मराठवाडा 
प्रदेशात किंवा इतर तुटीच्या प्रदेशात/ 
खो-यात पाणी वळविण्याकरीता प्रस्तावित 
नदी वळण योजनांचा अहवाल तयार करणे 
करीता अभ्यासगट स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/(१८४/२०१९ भाग-२)/जसंअ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ जुले, २०२१ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.संकीर्णर?०१९/(१८४/२०१९)/जसंअ,दि.२९/१०/२०२० 


२) अधिक्षक अभियंता,उपसा सिंचन योजना मंडळ,मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
यांचे पत्र क्र.जा.क्र.म.सं.सं/उसियो/२९३/सन २०२१ दि. १८.०३.२०२१ 


प्रस्तावना : 


राज्यांतर्गत नदीजोड/ प्रवाही वळण योजनांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे व त्यासाठी प्रवाही वळण योजना 
तसेच उपसा वळण योजनांचे मापदंड तयार करणे, मराठवाडा प्रदेशात किंवा इतर तुटीच्या प्रदेशात/खो-यात 
पाणी वळविण्याकरीता प्रस्तावित नदी वळण योजनांचा अहवाल तयार करणे करीता संदर्भ क्रमांक १ अन्वये 
अभ्यास गट गठीत करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासटाचा कार्यकाळ दि.३१/०३/२०२१ पर्यंत होता. 

सदर अभ्यासगटाने त्यांचा अतंरिम अहवाल संदर्भ H.2 अन्वये शासनास सादर केलेला आहे. सदर 
अभ्यासगटाच्या कार्यकक्षेची विस्तृत व्याप्ती तसेच महामंडळाकडून आवश्यक माहीती उपलब्ध करुन देण्यास 
लागणारा कालावधी विचारात घेता अभ्यासगटाचा कार्यकाळ वाढविण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


त्यानुसार शुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे. 


कामाची कार्यकक्षा तसेच व्याप्ती लक्षात घेता उपरोक्त अभ्यासगटास दि. १५.११.२०२१ अखेर पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


इतर अटी व शर्ती मूळ शासन निर्णयानुसारच राहतील 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/(१८४/२०१९ भाग-२)/जसंअ 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०७०८१६२५११८२२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Wd: 


Cc WwW A -5 


JAYA P POTDA 


(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद,मुंबई 

मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेते विधानसभा व विधानपरिषद 


७. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (जसं, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
९. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


qo, 
११. 
१२. 
93. 
१७. 
44. 
१६. 
१७. 
भेळ, 
नेर, 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 
२६. 


ae 


सचिव (प्रकल्प व समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक 
कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ ,पुणे 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

कार्यकारी संचालक,तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ , जळगाव 

कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
कार्यकारी संचालक,विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ ,नागपूर 

सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,नागपूर 

मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव 

मुख्य अभियंता, (विप्र,जळलसंपदा विभाग,पुणे 

मुख्य अभियंता, कोकण West, मुंबई 

मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान प्रकल्प, नाशिक 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 

अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना,(उसिंयो),नाशिक 

सर्व उपसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

जसंअ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


